समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण 
योजनेकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 

राज्य हिस्सा (लेखाशिर्ष २२०२ आय ७५५) 

महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ०२/०२/२०२४ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८.१२.२०२३ 
2) शालेय शिक्षण विभागाची नस्ती क्र.संकिर्ण २०२२/प्र.क्र.२७/प्रशिक्षण 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना राबविण्यासाठी राज्यातील जिल्हा 
शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी 
क्र.एन-२, २२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१, प्राथमिक शिक्षण, ७८९, अनुसूचित जातींसाठी feats घटक योजना, 
(०१) अनुसूचित जाती उपयोजना, (०१) (०४) समग्र शिक्षा अभियान (राज्य हिस्सा ४०%) (कार्यक्रम) लेखाशिर्ष 
२२०२ आय ७५५ अंतर्गत ०१- वेतन या उद्दीष्टाखाली खाली रु.३७३.१८ लाख इतका निधी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आला आहे. 

त्या अनुषंगाने वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र 
पुरस्कृत योजनांसाठी केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा याकरिता अर्थसंकल्पीय तरतूद १०० टक्के मर्यादेत वितरीत 
करण्यात आली आहे. याअनुषंगाने संदर्भाधीन क्र. २ च्या शालेय शिक्षण विभागाच्या नस्तीमधील प्रस्तावानूसार 
समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत शिक्षक शिक्षण योजना राबविण्यासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थामधील 
अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी लेखाशीर्ष २२०२ आय ७५५ (राज्य हिस्सा ४०टक्के) अंतर्गत ०१-वेतन या 
उद्ीष्टाखाली रु.८९,५६,३२०/- इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग 
यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या 
शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनेहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्त, 
समाजकल्याण, संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व 
शालेय शिक्षण विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 
३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च 
होईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र. ६१/अर्थसंकल्प (विघयो) 


४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.१२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

ष्‌. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.०८.१२.२०२३ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये 
प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०११११८१०२०८१२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
PRASHANT PUNDLIK (2 मामा 


7 fod 1€68c290a7221620636ede8425d6a870aa0240f1 8d726b6c8e6b832, 
)32, 5-४ 


WAGH <r 
(प्रशान्त पुं. वाघ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३) शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५वा मजला, विधानभवन, मुंबई 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 
६) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७) शालेय शिक्षण विभाग (प्रशिक्षण), मंत्रालय, मुंबई 
८) निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


